मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२२/प्र.क्र.५८/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १३ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२२/प्र.क्र.१५/प्रशासन-१ 

दि. २६ एप्रिल, २०२२ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि. १८ ऑगस्ट, २०२२ 

३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे 
दि. २९ ऑगस्ट, २०२२ रोजीचे पत्र. 

४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर यांचे 
दि. ०५ ऑगस्ट, २०२२ रोजीचे पत्र. 

५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर यांचे 
दि. १० ऑगस्ट, २०२२ रोजीचे पत्र. 

६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली यांचे 

दि. २२ ऑगस्ट, २०२२ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर; 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर; 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली यांच्याकडील अस्थायी पदे दि. ०१ मार्च, २०२२ ते दि. 
३१ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर; अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर; 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील नियमित 
अस्थायी आस्थापनेवरील ३३०२ पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील २०५ पदे, जिल्हा परिषद अस्थायी 
आस्थापनेवरील २१ पदे अशी एकूण ३५२८ पदे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या 
अधीन राहून सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२ पासून दिनांक २८ फेब्रुवारी, 
२०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 

३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील 
क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५८/प्रशासन-१ 


निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. या 
शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “ २०५९ - सार्वजनिक बांधकामे co - सर्वसाधारण, 
००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक 
बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचाळन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) ” लेखाशिर्षाखाळील 
चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८ ऑगस्ट, २०२२ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१०१३१५००१६१८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ह कु Digitally signed by Vikram Nivrutti Dhamal 
V k N DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
| fa mM | V [ Uu | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=23b2f'1b1fd914a87080cb687 | 2dbSefd17f65e69284fe 
1d3274a32de69eb6a25, 


serialNumber=10d36944a4b86eab5 16b1b70183709c5fb570cf 
h a mM a df5a52755adfef5 1ed380b836, cn=Vikram Nivrutti Dhamal 
Date: 2022.10.13 15:06:22 +05'30' 


(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर / चंद्रपूर / गडचिरोली. 


प्रत : 9) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
2) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, नागपूर / चंद्रपूर / गडचिरोली. 

४) वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-११/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) कार्यासन प्रशासन-१ (निवडनस्ती). 


आर. आल. has 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५८/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.०१/०९/२०२२ 
दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ पासून 
5 पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ A 
a pes eer Ce ES आत्या का दि.२८/०२/२०२३ 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल देण्यात ल्या | देण्यात ल्या त मुदतवाढ 
: अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये आवळा 3 sai 
aah - द्यावयाच्या पदांची 
झालेली वाढ. झालेली घट की 
संख्या 
१ २ 3 8 दु & 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. १२ शि शि १२ 
प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर 
2 | अधीक्षक अभियंता, ३०४ धका Le ३०४ 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ | अधीक्षक अभियंता, ११३ का i | ११३ 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक अभियंता, ९४ शिश on ९४ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण ५२३ = SS eS 0 --_"|| 423 
विवरणपत्र (2) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.०१/०९/२०२२ 
दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ पारून : 
és पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ । पर्यंत मुदतवाढ A 
ES es as त दि.२८/०२/२०२३ 
रन कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या पर्यंत मुदतवाढ 
: aac वी eral ee ac पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांम' त प 
या चाटे द्यावयाच्या पदांची 
झालेली वाढ. झालेली घट eine 
संख्या 
१ २ ३ 8 दु ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ शिंग ०१ 
प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर 
२ | अधीक्षक अभियंता, १२३४ rt शका १२३४ 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
3 | अधीक्षक अभियंता, ७४४ 110 बशा ७४४ 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक अभियंता, ३५३ शि शिका ३५३ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण २३३२ I Be is) ee) oT] 2332 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५८/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.०१/०९/२०२२ 
दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ ore ° 
4 पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ A 
oy eke eee ee दि.२८/०२/२०२३ 
es कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या aia मुदतवाढ 
; अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये ee s पदांची 
दणी शि द्यावयाच्या पदांची 
; झालेली वाढ. झालेली घट या 
संख्या 
q २ tof 4 
१ | मुख्य अभियंता शग ae 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर 
२ | अधीक्षक अभियंता, २७७* | | २७७* 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ | अधीक्षक अभियंता, ९४ [| Po! ९४ 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक अभियंता, ६१ शिक a ६१ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण ४३२ 1 0 | 0] ४३२ 


*अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर अंतर्गत विश्रामगृहासाठीची २२४ पदे व आमदार निवास 
विश्रामगृहासाठीची ५३ पदे अशी एकूण २७७ पदे दर्शविण्यात आली आहेत. 


विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ ee 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ i 
अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव आलेल्या आलेल्या ae .2¢/02/2023 
.क्र. | कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल देण्यात ल्या | देण्यात ल्या | र बडी 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये 4 . Maia 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट इ पदांची 
संख्या 
z २ ३ 8 षु द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ शशि | a 
प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर 
2 | अधीक्षक अभियंता, ०२ 1 =] a = 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ | अधीक्षक अभियंता, ०३ aan शिवा ह 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक अभियंता, ०९ शिंग शिन x 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण १५ i. ae. | i ७, _ || व 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५८/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ we 
aa पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ ae 
क या चात दि.२८/०२/२०२३ 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये | व या 
ae eS द्यावयाच्या पदांची 
. झालेली वाढ. झालेली घट cai 
संख्या 
१ २ ३ ४ षु ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शिंका | शशि 1] 
प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर 
2 | अधीक्षक अभियंता, ०४ | = 4 ०४ 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ | अधीक्षक अभियंता, ०८ [| शिंग ०८ 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक अभियंता, ०९ | शिक ०९ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण २१ he गै: _-| _— | २१ 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ ee 
iat पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ व्य 
क या Mg दि.२८/०२/२०२३ 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या व्यि मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची । अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये |" ook eee 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट न ve 
संख्या 
१ २ ३ ४ षु ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शिंगी शकी शिंगी शिंगी 
प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर 
२ | अधीक्षक अभियंता, १६२ a २९ १३३ 
सा.बां.मंडळ, नागपूर 
३ | अधीक्षक अभियंता, 49 i | १३ ४४ 
सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर 
४ | अधीक्षक अभियंता, ३६ शि ०८ २८ 
सा.बां.मंडळ, 
गडचिरोली 
एकूण २५५ =a ५० २०५ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


